महाराष्ट्र राज्य जनजाती सल्लागार 


परिषदेची पुनर्रचना. 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक जजाप-२०२०/प्र.क्र.१/का.३. 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, विस्तार भवन, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- २३ जुले, २०२० 


वाचा :- आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक जजाप-२०१४/प्र.क्र.८१/का.७, 
दिनांक ०४.०२.२०१६, १२.०२.२०१६ व ११.०७.२०१६. 


प्रस्तावना :- 

भारतीय संविधानाच्या ५ व्या अनुसूचीतील भाग-ख मधील परिच्छेद-४(१) अनुसार महाराष्ट्र 
राज्यामध्ये जनजाती सल्लागार परिषद अस्तित्वात आहे. उपरोक्त दिनांक ०४.०२.२०१६, 
१२.०२.२०१६ व ११.०७.२०१६ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार जनजाती सल्लागार परिषदेची 
पुनर्रचना करण्यात आळी. तथापि, नवीन मंत्रीमंडळ स्थापन झाल्यामुळे महाराष्ट्र जनजाती 
सल्लागार परिषदेची पुनर्रचना करणे आवश्‍यक आहे. 


शासन निर्णय :- 

भारतीय संविधानाच्या ५ व्या अनुसूचीतील भाग-ख मधील परिच्छेद-४ चा उप परिच्छेद-३ 
अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन तयार करण्यात आलेल्या महाराष्ट्र 
राज्य जनजाती सल्लागार परिषद नियम-१९६० प्रमाणे या शासन निर्णयाद्वारे महाराष्ट्र राज्य 
जनजाती सल्लागार परिषदेची पुनर्रचना करण्यांत येत आहे. पुनर्रचित सल्लागार परिषदेची रचना 
खालीलप्रमाणे राहील. 


| 9 श्री.उध्दव बाळासाहेब ठाकरे मुख्यमंत्री-पदसिध्द अध्यक्ष 
२ | अँंड.के.सी. पाडवी मंत्री, आदिवासी विकास तथा पदसिध्द 
उपाध्यक्ष 
3 श्री.प्राजक्त प्रसादराव तनपुरे मा.राज्यमंत्री, आदिवासी विकास 
४ | श्री.धर्मरावबाबा भगवंतराव आत्राम विधानसभा सदस्य 
५ | श्रीमती लताबाई चंद्रकांत सोनवणे कित्ता 
श्री.दौलत भिका दरोडा कित्ता 
श्री.नितीन अर्जुन पवार कित्ता 
८ | श्री.सुनिल चंद्रकांत भुसारा कित्ता 


C:\Users\rushiraj.kadam\Desktop \upload\-2¥.019.2020.docx 


Q श्री.हिरामण भिका खोसकर कित्ता 

| do | श्री.शिरिषकुमार सुरुपसिंग नाईक कित्ता 

ae १ | डॉ.किरण यमाजी लहामटे कित्ता 

१२  श्री.शांताराम तुकाराम मोरे कित्ता 

१३ | श्रीमती मंजुळा तुळशिराम गावित कित्ता 

१४  श्री.श्रीनिवास चिंतामण वनगा कित्ता 

१५  श्री.सहसराम मारोती कौरोटे कित्ता 

१६ श्री.राजेश रघुनाथ पाटील कित्ता 

१७  श्री.राजकुमार दयाराम पटेल कित्ता 

१८ | श्री.मेलिद थत्ते सदस्य(मा.राज्यपाल महोदयांकडून 
नामनिर्देशित सदस्य) 

१९ | डॉ.आर.के.मुताटकर सदस्य(मा.राज्यपाल महोदयांकडून 
नामनिर्देशित सदस्य) 

२० | श्रीमती विनिता सिंगळ सचिव, आदिवासी विकास विभाग-पदसिध्द 

सदस्य सचिव 


2. 


महाराष्ट्र राज्य जनजाती सल्लागार परिषद नियम, १९६० मधील नियम क्रमांक-१३ चा 
आधार घेऊन खाली दर्शविलेल्या अनुसूचित जमातीचे मा. विधानसभा सदस्य व मा.संसद सदस्य 


यांना तसेच मान्यवर अधिकारी / व्यक्‍तींना जनजाती सल्लागार परिषदेवर कायम निमंत्रित सदस्य 


म्हणून नामनिर्देशित करण्यांत येत आहे. 


१, 
2. 
ey 
४. 


ष्‌. 


Ge 


र्‌, 


श्री.राजेंद्र धेंडया गावित, संसद सदस्य 


श्री.अशोक महादेवराव नेते, संसद सदस्य 


डॉ.हिना विजयकुमार गावित, संसद सदस्य 


डॉ.भारती प्रवीण पवार, संसद सदस्य 


डॉ.विजयकुमार कृष्णराव गावित, विधानसभा सदस्य 


. प्रा.डॉ.अशोक रामाजी उईके, विधानसभा सदस्य 


श्री.काशिराम वेचान पावरा, विधानसभा सदस्य 


डॉ.संदिप प्रभाकर धुर्वे, विधानसभा सदस्य 


श्री.विनोद भिवा निकोले, विधानसभा सदस्य 


१०.श्री.दिलीप मंगळू बोरसे, विधानसभा सदस्य 


११.श्री.राजेड उदेसिंग पाडवी, विधानसभा सदस्य 


C:\Users\rushiraj.kadam\Desktop \upload\-2¥.019.2020.docx 


१२.डॉ.देवराव मादगुजी होळी, विधानसभा सदस्य 


१३.श्री.भेमराव रामजी केराम, विधानसभा सदस्य 


३. सदर परिषदेवरील अशासकीय सदस्यांचा प्रवासभत्ता व दैनिक भत्ता, मुंबई नागरी सेवा 
खंड-२ मधील परिशिष्ट ४२(ओ) यातील सेक्शनमधील (१)(बी) च्या तरतुदीनुसार व वित्त विभाग, 
शासन निर्णय, क्रमांक टिआरए-१४७७/१०३२/सी/एसईआर-५, दिनांक २३.०९.१९७७ व क्रमांक- 
टिआरए-१०८३/१४२६/एसईआर-५, दिनांक ०१.०२.१९८४ च्या आधारे नियमित केला जावाव या 
नियमाच्या तरतूदी केवळ रेल्वे/सडक प्रवासासाठी लागू असल्याने तसेच शासनाच्या 
काटकसरीच्या धोरणानुसार प्रथम श्रेणीच्या शासकीय अधिकाऱ्यांना विमान प्रवास करण्यावर बंदी 
असल्यामुळे अशासकीय सदस्यांना विमान प्रवास तसेच रेल्वेचा वातानुकूलीत प्रथम वर्गाचा प्रवास 
अनुज्ञेय असणार नाही. 

४. सदर परिषदेवर अशासकीय सदस्य म्हणून होणाऱ्या आमदार/खासदार यांचा प्रवास भत्ता, 
दैनिक भत्ता, वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक टिआरए-१४७०/१३१/अठरा, दिनांक 
२७.०१.१९७१ प्रमाणे आमदार/खासदार यांना विधानमंडळाच्या कामकाजासाठी असलेल्या 
दराप्रमाणे नियमित केला जावा. 

५. या संबंधातील अधिसूचना शासकीय राजपत्रात वेगळया रितीने प्रसिध्द करण्यांत येत आहे. 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यांत आला असून त्याचा संकेतांक २०२००७२३१४१०२३५३२४ असा आहे. 
महाराष्ट्र राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Laxmikant Gopalrao Dhoke 


La 9. ॥॥) i ka al t DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 


ou=Tribal Development Department, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 


| 2.5.4.20=413beeca50b65438c7a03791 7ccf1f24d 
O p a fa O 8ca684b65640df6372ea731ffac4dfc, 

serialNumber=e7 14bbcd4d43c6782884c7e7a20 

91f9f1edc1d97ebb542c48b98fb8c8bddécf4, 
D h (0 ke cn=Laxmikant Gopalrao Dhoke 

Date: 2020.07.24 11:52:27 +05'30' 

(ल.गो. ढोके) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 

© मा.राज्यपालांचे सचिव. 

५» मा.मुख्यमंत्रयांचे सचिव. 

= मा.मंत्री (आदिवासी विकास) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

" मा.राज्यमंत्री (आदिवासी विकास) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

© सर्व मा.मंत्री/राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

५ मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 

» सर्व अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव सर्व मंत्रालयीन विभाग. 

© मा.प्रधान सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहाय्यक. 
= आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक. 


C:\Users\rushiraj.kadam\Desktop\upload\-2¥.09.2020.docx 


» सर्व विभागीय आयुक्त. 
= सर्व जिल्हाधिकारी. 
५» सर्वजिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी. 
» अपर आयुक्त, आदिवासी विकास, ठाणे/नाशिक/नागपूर/अमरावती. 
५» संचालक, सामाजिक न्याय, पुणे. 
५» आयुक्त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे. 
© व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र WY सहकारी आदिवासी विकास महामंडळ मर्यादित, नाशिक. 
= व्यवस्थापकीय संचालक, शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळ, नाशिक. 
© सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
© महालेखापाल (लेखा परिक्षा/लेखा अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 
५» अधिदानव लेखा अधिकारी, मुंबई. 
« निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई. 
© सहसंचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई. 
= सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प. 
© आयुक्त, अनुसूचित जाती जमाती, भारत सरकार, नवी दिल्ली. 
= सचिव, लोकसभा सचिवालय, पार्लमेंट हाऊस, नवी दिल्ली. 
© महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मुंबई. 
" सर्व सह सचिव/उप सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
© सर्व अवर सचिव/कक्ष अधिकारी, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
» निवडनस्ती, कार्यासन-३, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
» व्यवस्थापक, शासकीय मध्यवर्ती मुद्रणालय, चर्नीरोड, मुंबई. 
त्यांना विनंती की, हा शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासन, राजपत्र, असाधारण, भाग-एक मध्ये उपविभाग 
मध्ये तात्काळ प्रसिध्द करावा व त्याच्या १५० प्रती कृपया या विभागास पाठवाव्यात. 
HHHHH 


C:\Users\rushiraj.kadam\Desktop \upload\-2¥.019.2020.docx 


